महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.८५/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: १४ जून, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या gen सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम PYM करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Beat :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) 
समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक (म.पू) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. ८५/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ. पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ. पदावरील 
रुजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त | कालावधी | सेवा नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा दिनांक पुढे पुढे चालू 
ढकलल्याची | ठेवण्याचा दिनांक 
कारणे 
शि जॉ २ ३ a षु & [ae ee 
१ | डॉ. पंकज | प्रा.आ.के., गट्टा, जि. | दि. 03.02.2092 | दि. ०२.०८.२०१४ निरंक । दि. ०३.०८.२०१४ 
भानुदास पावडे । गडचिरोली 
२ | डॉ. जीवनकुमार | प्रा.आ.के., भोसी, ता. | दि. ०३.०८.२०१९ | दि. ०२.०८.२०२१ निरंक दि. ०३.०८.२०२१ 
सुधाकर राठोड | भोकर जि.नांदेड 
३ | डा. जोहेब | उ.जि.रू., गडहिग्लंज, | दि. २०.०५.२०१५ | दि. २३.०७.२०१७ | ६५ दिवस | दि. २४.०७.२०१७ 
बाबासाहेब जि. कोल्हापूर र्‌जा 
मकानदार 
४ | ST. आस्मा | ग्रा.रू.. आटपाडी, जि. | दि. 98.90.2094 | दि. 29.08.2092 | १९० दिवस | दि. 22.08.2092 
इब्राहिम सांगली रजा 
पटवेगार 
५ | डा. क्रांती | ट्रामा केअर युनिट, | दि. १७.०५.२०१७ | दि. १६.०५.२०१९ निरंक दि. १७.०५.२०१९ 
रणजित उपजिल्हा रूग्णालय, 
शिलेदार देगलूर, जि. नांदेड 
६ । डॉ. ज्योत्स्ना जिल्हा सामान्य | दि. २९.०४.२०१३ | दि. २८.०४.२०१५ निरंक दि. २९.०४.२०१५ 
धनराज रूग्णालय, अमरावती 
किटुकले 
७ | डॉ. विजय | जिल्हा सामान्य | दि. १२.१२.२०१७ | दि. ११.१२.२०१९ निरंक दि. १२.१२.२०१९ 
प्रभाकर सोळंके | रूग्णालय, बुलढाणा 
८ | डॉ. स्मिता | प्रा.आ.के., देसिंग, ता. | दि. १३.०५.२०१५ | दि. १२.०५.२०१७ निरंक दि. १३.०५.२०१७ 
आनंदराव पवार | कवठेमहांकाळ, जि. 
सांगली 
९ | ST. अमृता | प्रा. आ.के., भोसे, जि. | दि. 09.03.2092 | दि. 98.03.2020 | Ro दिवस | दि. 20.03.2020 
सुभाष जगताप । सांगली र्जा 
१० | डॉ. कांचन | प्रा.आ.के., धनराट, जि. | दि. २९.०१.२००९ | दि. २८.०१.२०११ निरंक दि. २९.०१.२०११ 
भिमसिंग वसावे | नंदुरबार 
११ | डॉ. सुवर्णा | ग्रा. रू., करमाड, जि. | दि. १५.१०.२०१५ | दि. २६.०१.२०१८ | १०४ दिवस | दि.२७.०१.२०१८ 
गोपिनाथ निकम | औरंगाबाद रजा 
१२ | डॉ. तृप्ती | उ.जि.रू., गंगापूर, जि. | दि. १७.१२.२०१५ | दि. १६.१२.२०१७ निरंक दि. १७.१२.२०१७ 
मनोहर चव्हाण । औरंगाबाद 
१३ | डॉ. शिवाजी | प्रा.आ.के., ढालगाव, ता. | दि. १८.०५.२०१५ | दि. १७.०५.२०१७ निरंक दि. १८.०५.२०१७ 
बाबासाहेब कवठेमहांकाळ, जि. 
Say सांगली 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. ८५/सेवा-३ 


१४ | डॉ. विनयशील | ग्रा. रू., राजुर, ता. | दि. २८.०४.२०१४ | दि. २७.०४.२०१६ निरंक दि. २८.०४.२०१६ 
विलासराव अकोले जि. 
कुलकर्णी अहमदनगर 
१५७ | डा. Pieter | जिल्हा रूग्णालय, | दि. ११.०५.२०१५ | दि. १०.०५.२०१७ निरंक दि. ११.०५.२०१७ 
दत्तात्रय मालेगाव, जि. नाशिक 
जेजुरकर 
१६ | ST. प्रसाद रमेश | प्रा.आ.के., रोहि | दि. १८.०५.२०१५ | दि. १७.०५.२०१७ निरंक दि. १८.०५.२०१७ 
नुनेवार पिंपळगाव, ता. मुदखेड, 
जि. नांदेड 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ.., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उक्त 
वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


डे 


१. डॉ. पंकज भानुदास पावडे यांना मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.०३.०१.२०२१ पासून सूट 
मिळाली आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.०२.०८.२०१४ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद 
केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.०३.०८.२०१४ पासून पुढे चालू 
होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०३.०१.२०२१ पर्यंत रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 
२. डॉ. आस्मा इब्राहिम पटवेगार यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.१९.०१.२०२० पासून सूट 
मिळाली आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२१.०४.२०१८ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद 
केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२२.०४.२०१८ पासून पुढे चालू 
होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.१९.०१.२०२० पर्यंत रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 
३. डॉ. क्रांती रणजित शिलेदार यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.०८.०८.२०२१ सूट मिळाली 
आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.१६.०५.२०१९ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार 
त्यांची वैद्यकीय अधिकारी पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१७.०५.२०१९ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०८.०८.२०२१ पर्यंत रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 
४. डॉ. विनयशील विलासराव कुलकर्णी यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.३१.०१.२०२० सूट 
मिळाली आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२७.०४.२०१६ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद 
केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२८.०४.२०१६ पासून पुढे चालू 
होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.३१.०१.२०२० पर्यंत रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 

सदर शासन Hea वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/श्ुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. ८५/सेवा-३ 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०९१५४२३३१६१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
AV N AS H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2 


S A R D A R ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E1 
9D794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDFE 


JADHAV 101000 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 


२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
8) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 


७) उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (नागपूर, लातूर, कोल्हापूर, अकोला, नाशिक, औरंगाबाद) 


८)जिल्हा शल्य चिकित्सक (गडचिरोली, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर, अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार, 
औरंगाबाद, अहमदनगर, ATH.) 

९)जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (गडचिरोली, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर, अमरावती, 
बुलढाणा, नंदुरबार, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक) 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी (गडचिरोली, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर, अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार, 
औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक) 

११) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत 


१२) निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


